महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन ज्ञापन क्रमांक दुरूस्ती-१०१८/प्र.क्र.3६६/पोल-७. 
मंत्रालय, दुसरा मजला, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई-४०००३२. 


दिनांक ०३ जानेवारी २०१९. 


विषय :- पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई, यांच्या अधिपत्याखालील वांद्रे पोलीस ठाणे याची 
इमारत व तेथील “Lock up” इमारत यांच्या संरचनात्मक दुरूस्तीसाठी 
प्रशासकीय मान्यता मिळणेबाबत. 


संदर्भ :- १) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र. विअप्र-२०१४/ प्र.क्र.४९/ १४/ विनियम, 
दिनांक ०५.०१.२०१५. 
२) शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र. विअप्र-२०१३/ प्र.क्र.३०/ १३/ विनियम, भाग- 
२, दिनांक १७.०४.२०१५. 
3) पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई, यांच्या कार्यालयाचे पत्र क्र. पोआ/ कक्ष- 
८(११)/शा.२१९/२०१८, दिनांक १२.०९.२०१८. 


ज्ञापन.- 


पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई, यांनी वांद्रे पोळीस ठाणे याची इमारत व तेथील “Lock 
up” इमारत यांच्या संरचनात्मक दुरूस्तीसाठी प्रशासकीय मान्यता मिळणेबाबतचा प्रस्ताव 
सादर केला आहे. 


२. उक्त कामासाठी उप विभागीय अभियंता, अंधेरी (सा.बां) उप विभाग, मुंबई, यांनी सन 
२०१७-१८ च्या राज्य ई-दरसूचीनुसार तयार केलेले एकूण रु.४९,७८,४१७/- इतक्या खर्चाचे 
अंदाज सादर केले असून ते कार्यकारी अभियंता, उत्तर मुंबई (सा.बां) विभाग, मुंबई, यांनी 
साक्षांकित केले आहेत. 

३. "उक्त खर्चाचे अंदाज हे सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, यांनी तपासले आहेत व 
ते पुढील तक्त्यात निदिंष्ट केल्याप्रमाणे एकूण रु.४७,२७,१६५/- अशी सुधारित केळे आहेत 
आणि त्याप्रमाणे, विवक्षित अटींवर, प्रशासकीय मान्यता देण्यास सहमती दिली आहे:- 


अ.क्र. कामाचे नाव खर्चाचे अंदाज 
(9 (2) (3) 
fe | > “MOW to structural repairs to Bandra Police Station, Hill रु.२०,१८,७१५/- 
Road, Bandra (West).”’ 
२. “MOW to structural repairs to Bandra Police Station Lock | रु.२७,०८,४५०/- 
up, Hill Road, Bandra (West), Mumbai.” 
एकूण- रु.४७,२७,१६५/- 


४. त्या अनुसार, वांद्रे पोलीस ठाणे याची इमारत व तेथील “Lock up” इमारत यांच्या 
संरचनात्मक दुरूस्तीसाठी, परिच्छेद 3 मधीळ तक्त्यातील स्तंभ (३) मध्ये निर्दिष्ट 
केल्याप्रमाणे, एकूण रु.४७,२७,१६५/- (रुपये सत्तेचाळीस लक्ष सत्तावीस हजार Vast 
पासष्ट रुपये फक्त) इतक्या खर्चाच्या अंदाजास, पुढील अटीवर, याद्वारे, प्रशासकीय मान्यता 
प्रदान करण्यात येत आहे:- 


शासन ज्ञापन क्रमांकः दुरूस्ती-१०१८/प्र.क्र.३६६/पोल-७. 


) निधी उपलब्ध झाल्याशिवाय काम सुरू करू नये. 
) खर्चाचे अंदाज हे पोळीस सह आयुक्त (प्रशासन), बृहन्मुंबई, यांनी साक्षांकित करणे 
AMAIA आहे. 


५. उक्त कामासाठी येणारा खर्च हा गृह विभाग--मागणी क्र. बी-१, २०५५, पोलीस, ००, 
१०८, राज्य मुख्यालय पोलीस, (०२) शहर पोलीस, (०२)(०१) शहर पोलीस-आस्थापना 
(दत्तमत)(अनिवार्य) (२०५५ ००९७), २७, लहान बांधकामे, याखाळी उपलब्ध असलेल्या 
अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


६. हे ज्ञापन सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.४७८/१८/इमा.-२, 
दिनांक १९.१२.२०१८, अन्वये मिळालेल्या सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


७. हे ज्ञापन महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१९०१०८११२७१४००२९ असा आहे. हे ज्ञापन 
डीजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by SWAPNIL GOPAL BORSE 


DN: c=IN, harasht 
SWA p N | | 2.5.4.20=c6a6e7cad855fc787a96e36f1 1fbc87a9f66cfd9badO11 
84493f2735ad885627, postalCode=400032, stre 
FLOOR,MANTRALAYA,MADAME CAMA MARG,MUMBAI, 
jalNumber=8538cd1e408948f7d025537d5f6589bd8958d1b 


95322e66d2ccS5edf89ad0d: ‘HOME DI 
GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, SWAPNIL GOPAL 
fe) 


Date: 2019.01.08 11:36:13 +05'30' 


(स्वप्नील गोपाल बोरसे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 


प्रति, 
पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई. 


प्रत- 
१) अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडल, मुंबई/सार्वजनिक गांधकाय fear, 
FASE, यांनी फुधारलेल्या “Recapitulation sheet” व्याप्रतीसहा. 
२) कार्यकारी अभियंता, उत्तर मुंबई (सा.बां) विभाग, मुंबई (सार्वजनिक गांधकास विथाण 
FAS, यांनी फुधारलेल्या “Recapitulation sheet” व्याप्रतीसहा. 
) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
) निवासी लेखापरीक्षा अधिकारी, मुंबई. 
) प्रधान महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-१, महाराष्ट्र, मुंबई. 
६) कार्यासन अधिकारी (इमा-२), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
) 
) 


कार्यासन अधिकारी (व्यय-७/ विनियम), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
निवड फाईल (पोल-७). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


